महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती 
अभियानांतर्गत after किसान सशक्तीकरण 
परियोजना (MKSP) अनुसूचित जाती(602) 
प्रवर्गाकरीता केंद्र हिस्स्यासाठी नवीन लेखाशिर्ष 
उघडणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः उमेद - २०२२/प्र.क्र.१२०/योजना-३ 
मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १८ जुले, २०२४. 
प्रस्तावना :- 
स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेचे राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानात रुपांतर करुन ते 
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान स्वरुपात राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. 
राष्ट्रीय जीवनोन्नती अभियानांतर्गत महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना राज्यात राबविण्याकरिता 
अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी (SCP) केंद्र हिस्सा वितरित करण्यासाठी नवीन स्वतंत्र लेखाशिर्ष 
उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
राष्ट्रीय जीवनोन्नती अभियांनातर्गत महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना राज्यात 
राबविण्याकरिता अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी (507) केंद्र हिस्सा वितरीत करण्यासाठी खालील प्रमाणे 
नवीन स्वतंत्र लेखाशिर्ष उघडण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


लेखाशिर्ष मराठी लेखाशिर्ष इंग्रजी 
केंद्र हिस्सा 
मागणी क्र.एन-३, Demand No.N-03, 
2409, ग्रामविकासासाठी विशोष कार्यक्रम, 2501, Special Programmes for Rural 
sae een Development, 
00, ०६, स्वयंरोजगार कार्यक्रम, 00,06, Self Employment Programmes, 


७८९ अनुसूचित जातींसाठी flares घटक योजना 789, Special Component Plan for Scheduled 
° : Castes, 


(०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना, (01) Schemes under Schedule Caste component 
(०१)(०६) महिला किसान सशक्तीकरण परियोजने | scheme, 


अंतर्गत लाभार्थ्यांना अ केंद्र (01)(06) Financial Assistance to beneficiaries 
% 
अंतर्गत लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्य (केद्र हिस्सा nov) under Mahila Kisan Sashaktikaran Pariyojana 
(कार्यक्रम), 33 अर्थसहाय्य, (2409 ए२१७) (Central Share 60%) (Scheme), 33 Subsidies, 


(2501A217) 


२. सदर झासन निर्णय मा.प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-|, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या मान्यतेने 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.ख.वि./चा-१/ग्रा.वि.वि./यू.ओ.आर.-०९/२०२४-२५/९४, दिनांक २५.०४.२०२४ 
तसेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.११०/२०२४/अर्थसंकल्प, 
दिनांक १९.०६.२०२४ व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.६०२/२०२४/व्यय-१४, 
दिनांक १२.०६.२०२४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः उमेद-२०२२/प्र.क्र.३७/योजना-३ 


a 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२४०७१८१६१७४४६२२० असा आहे. हा Seay 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशानुस र व नावाने. 


Digitally signed by VIVEK ASHOK 
DAINGADE 
V | V F K DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=53c2fccec74ddb1c052589e5cbae 
AS H O K d9d19ba0d0043df169c83be27faeb8bf045 
b, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=670EBOFA576F65F4406D03 
1E11A90EA6FFB3AEFB253D401F5CED2A 
DA | N GA D E D1A6605DBF, cn=VIVEK ASHOK 
DAINGADE 
Date: 2024.07.18 17:10:27 +05'30' 


(विवेक दाईंगडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा.मंत्री, ग्राम विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२) मा.राज्यमंत्री, ग्राम विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा / विधानपरिषद यांचे स्वीय सहायक, महाराष्ट्र 
विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) महालेखापाल (लेखा परिक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
६) विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सर्व) 

) जिल्हाधिकारी (सर्व) 

) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, ५ वा मजला, 
दक्षिण विंग (एसबीआय साईड), सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४. 
९) उप संचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, ५ वा मजला, 

दक्षिण विंग (एसबीआय साईड), सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४. 
१०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद तथा अध्यक्ष, ग्रामीण विकास यंत्रणा (सर्व) 
११) उप सचिव, वित्त विभाग (व्यय-१५) व ( अर्थ-१७) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२) उप सचिव, नियोजन विभाग (का.१४४४), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१३) संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई. 
१४) संचालक, निवासी व लेखाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१५) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 

१६) सह सचिव / उप सचिव, ग्राम विकास विभाग (सर्व कार्यासने). 
१७) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


